राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली ९ पदे 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०४.०३.२०२२ 


वाचा:- 9) शासन पत्र, समक्रमांक दि.०५.०७.२०२१. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ, दि.२६.०८.२०२१ 
3) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ 
४ राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.राजभ/रास/प्रशासन/अस्थायी पदे/२०२१/३३०, दि.२८.०१.२०२२ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी 
पदांना, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२६.०८.२०२१ अन्वये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्रशासकीय विभागास अधिकार आहेत. सदर अधिकार तसेच 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४.०६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राजभवन सचिव 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली वैधानिक विकास मंडळाच्या ०९ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 


दि.२२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व पदनि २०१६/ प्र.क्र.३४/ २०/ 
आपुक, दि.२३.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०७१२४२२६२९०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Umesh Madhukar  २६ल Umesh ifachukar tadan, C= IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madan Date: 2022.03.07 12:47:17 +05'30' 


(उमेश म. मदन) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ 


मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती (का.२०-ओ. 


one ७ O&M 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ, दि.०४.०३.२०२२ चे सहपत्र 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली अस्थायी पदे 


अ.क्र. | पदनामव वेतनश्रेणी | संख्या | पदनिर्मितीचा शासन दि.२८.०२.२०२२ लेखाशिर्ष 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा घेण्यात 
आलेला शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
fad २ ३ विळे षु ६ 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
| राज्यपालांचे उप सचिव १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, । ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, 
Level of Pay Matrix क्र. आरएजे-१०९४/ सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
me ३९१/प्रक्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाल, संघराज्य 
२०-अ, दि.३१.०३.१९९४ | आस्थाप-२०२१/ क्षेत्राचे प्रशासक, 
प्र.क्र.७४/२०-अ, (०३) राज्यपाल / 
दि. २६.०८.२०२१ । संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
२. उप संचालक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एवा पक क्र. आरएजे -१००९/ 
क ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
२०-अ, दि.२.१२.२००९ 
३. लघुलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
वव गग क्र.आरएजे-१०९४/३९१/ 
प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
एस-१५ ४१८००- दि.३१.०३.१९९४ 
932300 
7 सहायक लेखाधिकारी १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-१५ ४१८००- क्र.आरएजे-१०९४/९८०/ 
932300 प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 


दि.२४.१०.१९९४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ 


५. सहाय्यक १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | ए-१, 2092, राष्ट्रपती, 
ea क्र. आरएजे -१०९४/ | सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
-१४ : 3३८६००- | | 
व ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- | विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाल, संघराज्य 
अ, दि.३१.०३.१९९४ आस्थाप-२०२१/ क्षेत्राचे प्रशासक, 
प्र.क्र.9४/२०-अ, — 
(03) रज / 
दि. २६.०८.२०२१ रतत गा 
संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
६. लिपिक-टंकलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0f :  १९९००- वि 
— ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
7 वाहन चालक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
ठस क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0f :  १९९००- 2 
वाती प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
दि.२४.०१.१९९४ 
2 शिपाई 2 । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
ठस क्र. आरएजे-१०९४/ 
-09 :  १५०००- 
आल ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या ९ 


Digitally signed by Umesh Madhukar Madan 


U mesh DN: CN = Umesh Madhukar Madan, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = GENERAL 

M ad h U kar M ad AN apminisTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.03.07 12:47:35 +05'30" 


(उमेश म. मदन ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


